शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुंबई 
संचालित डि.एस.डी. स्कूल, कल्याण या 
शाळेचे मु.पो.नांदकर, ता.भिवंडी, जि.ठाणे 
येथे स्थलांतर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३२२/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ मार्च, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे जा.क्र.शिउसं/माध्य-२/स्थलांतर/ 
(१०५५)/२०२२/१०५६, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुंबई संचालित डि.एस.डी. स्कूल, कल्याण, जि.ठाणे या इंग्रजी 
माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहाय्थित माध्यमिक झाळेचे (इयत्ता १ ली ते १० वी), मु.पो.नांदकर, ता.मिवंडी, 
जि.ठाणे येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे अपु-या पडणा-या भौतिक सुविधांमुळे स्थलांतर 
प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व 
शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(2) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावरील असल्याने शाळेत कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३२३२२/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील 
कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२२१७०३२५६७२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


2 RAV | N RAJ A RA M DN: CN = PRAVIN RAJARAM MUNDHE, C =IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


Ne 77001 rll 
(प्रविण मुंढे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे 

अध्यक्ष/ सचिव, शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुंबई 

५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


